कै. किशोर उमाजी पवार यांचे अपघाती निधन 
झाल्यामुळे त्यांची पत्नी श्रीमती प्रिती किशोर 
पवार यांना ठाणे महानगरपालिका सेवेत विशोष 
बाब म्हणुन सामावून घेण्यासंदर्भात ठाणे 
महानगरपालिकेच्या महासभेचा ठराव 
क्र. १३९५, दिनांक २१.११.२०१७ निलंबित 
करण्याबाबत (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ठामपा-२११८/प्र.क्र.२६७/नवि-२३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा-: शासनाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक १०.१०.२१०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक : - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ०३ मध्ये कै.केशोर उमाजी पवार हे ठाणे 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत नसल्याचे निदर्शनास येत नाहीत असे असे नमुद करण्यात 
आले आहे. त्याऐवजी महाराष्ट्र कै.केशोर उमाजी पवार हे ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत असल्याचे निदर्शनास येत नाहीत असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८१०१६१७१५५६४८२५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, शत 
Ajit Mal hati ५५५ 


400032, st=Maharasht 


kawade | 
(अजित म.कवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


४) आयुक्त, ठाणे महानगपालिका, जि. ठाणे 

५) उप सचिव (श्री.जाधव), नगर विकास विभाग, यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६) महापालिका सचिव, ठाणे महानगपालिका, जि.ठाणे 

7) निवड नस्ती (नवि-२३) नगर विकास विभाग. 


